राज्य सांस्कृतिक पुरस्कार २०१९ जाहीर करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्र. रासांपु २११९ (११/प्र.क्र.२१४/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २१ ऑगस्ट, २०१९ 


वाचा :- 9) शासन निर्णय, समाज कल्याण, सांस्कृतिक कार्य, क्रीडा व पर्यटन विभाग, क्र. 
एडब्ल्यूडी-१०९१/प्र.क्र.१२०/सां.का.१, दिनांक २३ जुले, १९९२ 
२) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य, क्रीडा व विशोष सहाय्य विभाग, 
क्र. ARTY २००२/प्र.क्र.१९/सां.का.१, दिनांक ३१ ऑक्टोबर, २००२ 
३) संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, यांचे पत्र क्र. सां.का.स./२७७१ 
दिनांक ०९ ऑगस्ट, २०१९ 


शासन निर्णय :- 

सांस्कृतिक क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणा-या मान्यवर व्यक्‍तींना राज्य सांस्कृतिक 
पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येते. हे पुरस्कार नाटय, तमाशा, नृत्य, कंठसंगीत, किर्तन, 
कलादान, वाद्यसंगीत, शाहिरी, उप शास्त्रीय संगीत, चित्रपट, लोककला व आदिवासी गिरीजन 
कला या १२ क्षेत्रासाठी प्रदान करण्यात येतात. या पुरस्काराचे स्वरुप रु.१.०० लाख व मानचिन्ह 
असे आहे. विषयांकित पुरस्कारांतर्गत पुरस्कार्थीची निवड करण्यासाठी समिती गठीत करण्यात 
आली आहे. सदर समितीच्या शिफारशीनुसार राज्य सांस्कृतिक पुरस्कार - सन २०१९ हे 
खालील मान्यवरांना जाहीर करण्यात येत आहेत. 


अ.क्र पुरस्काराचे क्षेत्र समितीने शिफारस केलेली नावे 

| | नाटक श्री. सतीश पुळेकर 

२. । कंठसंगीत गायन श्रीमती कमल भोडे 

३. | उपशास्त्रीय संगीत श्रीमती मंगलाताई जोशी 

४. । चित्रपट (मराठी) श्री. मनोहर आचरेकर 

५. ।किर्तन श्रीमती तारा राजाराम CSS 

६. । शाहिरी शाहिर अंबादास तावरे 

७. । नृत्य श्रीमती रत्नम जनार्दनम (मोहिनीअट्टम) 
आदिवासी गिरीजन श्री. निळकंठ शिवराम ऊईके 
कलादान श्री. सदाशीव देवराम कांबळे 

| ळर. ०. | वाद्यसंगीत श्री. अप्पा वढावकर 

११. | तमाशा श्री. हसन शहाबुद्दीन गोख 

१२. | ळोककला श्रीमती लताबाई सुरवसे 


शासन निर्णय क्रमांकः MAY २११९ (११/प्र.क्र.२१४/सां.का.४ 


2. 


सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 


स्थळावर उपलब्ध करण्यात येत असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०१९०८२११७१५५४५०२३ असा 


आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने Hoo आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Vilas Ramrao Thorat 
Date: 2019.08.21 17:44:43 +05'30' 


(विलास रा. थोरात) 
झासनाचे उप सचिव 


१. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२. मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई 


. प्रधान सचिव (सांस्कृतिक कार्य), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय सहायक, 


मंत्रालय, मुंबई 


. उप सचिव (सांस्कृतिक कार्य), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय सहायक, 


मंत्रालय, मुंबई 


. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - १, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
९. 


महालेखापाल (लेखापरीक्षा) - १, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


१०.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - २, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
११.महालेखापाल (लेखापरीक्षा) - 2, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
१२.अवर सचिव, अर्थसंकल्प शाखा, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
१३.निवड नस्ती, सां.का.४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


